महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना 
व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरीता स्थापन करण्यात 
आलेल्या नियामक परिषद समिती मधील 
अशासकीय सदस्यांची नेमणूक रद्द 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दिनांक २१ 
सप्टेंबर, २०१८. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. माअप्र-२०१८/प्र.क्र.२२२/आरोग्य-६, दिनांक २७ 
नोव्हेंबर, २०१८. 
३) मा. मुख्य सचिव, कार्यालयाची दिनांक ०३.०१.२०२० व दिनांक १५.०१.२०२० ची टिप्पण्णी. 


प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार नियामक परिषद समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर समितीवर संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार गठीत नियामक परिषद समितीवरील 
अज्ञासकीय सदस्य श्री. मंगेश चिवटे यांची नियुक्‍ती या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२०१२१४१६१६१५७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ u b h a S h DNs c=IN,o- Goverment of Maharashtra, 


ostalCode= , फॉन 
2.5.4.20=b1f74930407346d| 


: 
Nivruti Gadge 2ereresr" 


Date: 2020.12.15 17:22:29 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१)मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक्र:संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-६,दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० 


२)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३)मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४)मा.मंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५)मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Cc 


६)मा. मंत्री (विधी व न्याय)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७ (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८)मा. मंत्री (कामगार विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९)मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०)मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११)मा. मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२)मा. राज्यमंत्री (सा.आ. व कु.क.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

93) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१४)अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५)प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) प्रधान सचिव, (सा.आ. व कु.क.), मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९)प्रधान सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०)प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१)प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२)प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३)सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२५)मूख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी मुंबई 
२६)संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२७)संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२८)महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
२९)विशेष कार्यकारी अधिकारी, मा. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
३० श्री.मंगेश चिवटे,सी.बी.डी.बेळापूर,नवी मुंबई 

३१)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३२)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३३)संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३४)सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मंबई 

३५)निवड नस्ती 


